Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


C 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ५१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३०-पौष ६ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


___ भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१- ३ 


पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, १-२ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर ३-१२ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


| भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९५६ . 

विधी व न्याय विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७. 
क्रमांक एचसीएन - ५४१५- प्र .क्र . ६२- का .- १४ - २०१७. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७ फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम २४ ( १ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये अॅड . स्वाती विजय कोल्हे यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्ष कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण 
होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


ना -एक - १ ( १५३६). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७ /अग्रहायण ३०-पौष ६ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९५७. 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७. 


( ३ ) 


ॐ 


ॐ 


क्रमांक एचसीएन - ५४१५ -प्र. क्र . ६२- का .- १४ - २०१७. 

दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम २४ ( १) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम, १९८४ च्या नियम मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूरकरिता खालील अनुसूचित 
दर्शविलेल्या अधिवक्त्यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ 
अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ. क्र . नाव 

पदनाम 
( २ ) 
१ . अॅड . निखिल हेमंत जोशी 

सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . वलय प्रकाश मालधुरे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . अंबरीष मोहन जोशी सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . जयवंत यशवंतराव घुरडे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . प्रकाशराव शामराव टेंभरे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . निरज भालचंद्र जवादे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . हर्षवर्धन रामचंद्र धुमाळे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. श्यामल जनक कडू सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . अमित मनोहर बालपांडे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . रितु विनोद कालिया सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . हर्षदा निखिलेश प्रभू सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . श्याम ब्रिजमोहन बिस्सा सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . आलाप विवेक पळशीकर सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. भगवान महादेव लोणारे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. अर्चना राहुल कुलकर्णी सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . मृणाल सारंग नाईक सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. गीता राकेश तिवारी सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 

अॅड . चारुहास अरविंद लोखंडे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
१९. अॅड . कौस्तुभ राजेंद्र लुले । सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
२० . अॅड. विशाल प्रभाकरराव गंगणे सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७ , २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६ , शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९५८ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर त्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या. ” 


क्रमांक सहा अधी .( आस्था)-८०२- २०१७. 

श्री . स. श्री . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सावली यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ 
ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जीत रजा 
( दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७- दसरा , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७- रविवार 
व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७- गांधी जयंती या सुटीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती टी . जी. बन्सोड, 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश,( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . स . श्री . गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सावली हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६० . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-८११- २०१७. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . स . श्री . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, सावली यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . स . श्री . गायकवाड , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजूरा यांना दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ 
ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जीत रजा 
(दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७- दसरा, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७- रविवार 
व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७- गांधी जयंती निमित्याने सुट्टी असल्यामुळे ) 
तसेच दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९५९ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था )-८०८ - २०१७. 


श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०१७ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जीत 
रजा (दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७-दसरा , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७ 
रविवार व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ - गांधी जयंती निमित्याने सुट्टी 
असल्यामुळे ) तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजूरा हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजूरा हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते. ” 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती टी . जी . बन्सोड , ८वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, राजूरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९६१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९६३ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था)- प्रलंबित - २०१७. 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था)-८३२ - २०१७. 


श्री . एस . बी .विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजूरा यांना दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची परावर्तीत 
(दिनांक १७ सप्टेंबर २०१७ रविवार च्या सुट्टीसह ) कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), वरोरा 
यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसांची अर्जीत रजा (दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ - दसरा, 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१७- रविवार व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ - गांधी 
जयंती या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ चे । 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन 

त मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीचा अर्ज या कार्यालयास 
प्राप्त झालेला आहे . परंतु , सदहूं न्यायिक अधिका-यांचे मुळ सेवापुस्तक 
या कार्यालयास प्राप्त झालेले नसल्यामुळे सदई अर्जीत रजेचा अर्ज 
प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे . 


वेळेपूर्व 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश, 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , राजूरा हे पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजूरा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 


दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस. जी . देशपांडे, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
न्यायीक कामाचा Urgent matter कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ 
स्तर), चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


असते. " 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ . 


दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, राजूरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . विजयकर, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 
होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ९६२ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९६४ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था) -८३३ - २०१७. – 


क्रमांक सहा अधी.( आस्था)-८२५-२०१७. 

श्री . व्ही . एस . खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक ३ 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसांची अर्जीत रजा तसेच दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ चे रात्रौ ९ -०० 
वाजता पासून ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . व्ही . एस . खोत , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 

राहीले असते . ” 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . 
एस . खोत , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . बी . बी . शेळके , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा (दिनांक ८ आक्टोबर २०१७- रविवार आणि दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०१७, ते दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१७ दिवाळी निमित्याने 
सुट्टी असल्यामुळे ) तसेच दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २२ 
ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . बी . बी . शेळके , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . बी . बी . शेळके , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 


दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ . 


असते . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७ , २०१७/ अग्रहायण ३०-पौष ६ , शके १९३९ 


३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . बी . शेळके , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ ते १३ ऑक्टोबर 
२०१७ पर्यंत ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे तसेच 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१७ दिनांक २१ ऑक्टोबर पर्यंत दिवाळी 
सणानिमित्त सुट्टी असल्यामुळे त्याबाबतचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात येत 
असून त्याप्रमाणे कार्यभार ठेवण्यात येईल . 


२०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१७ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . यु . कंठे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९६५ . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . यु. कंठे, सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था .)- ८३४ - २०१७. 

श्री . व्ही . डी . बडे, दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . यु . कंठे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . डी . बडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी /पोंभूर्णा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९६७ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था.)- ८४९ - २०१७ . 


__ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . व्ही . डी . बडे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी /पोंभूर्णा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 


श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , गोंडपिपरी यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . डी . बडे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांचेकडे आणि पोभर्णा या 
न्यायालयाचा कार्यभार २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे तसेच 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत 
दिवाळी सणानिमित्त सुट्टी असल्यामुळे त्याबाबतचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात 
येत असून त्याप्रमाणे कार्यभार ठेवण्यात येईल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

__ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , च्या नियम 
३९ (ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहिल्या असत्या . ” 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६६ . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . झेड . खान, ह्या 
त्यांच्या कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 


आदेश 


आहे . 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था .)-८४० -२०१७. 

श्री . एस. यु . कंठे, सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर 
ना - एक - २ ( १५३६ ). 


दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६८ . 


कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था .)- ८६२ - २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९७० . 

आदेश 


श्री . ए . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), चंद्रपूर 
यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था .)- ८६४- २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए . व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 

पदावर कायम राहीले असते . ” 
दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए. व्ही . कुळकणी, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर), तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ), 
चंद्रपूर यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . जहागिरदार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, (वरिष्ठ स्तर), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . एस . जहागिरदार , सह दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ 
स्तर) , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 

ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . एस . 
जहागिरदार , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९६९ . 


आदेश 


दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९७१ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था.)-८६३- २०१७. 

श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्रमांक ८११ - २०१७, दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ अन्वये दिनांक ३ 

ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे त्या रजेला जोडून 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एक दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , राजुरा 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था .)- ८७१- २०१७. 

श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वरोरा यांना दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २६ 
ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ आक्टोबर 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एन . गौतम ,जिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी हे त्यांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७ , २०१७/ अग्रहायण ३०-पौष ६ , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एन . गौतम , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वरोरा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. झेड. खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्र र्षीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७. 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए. झेड . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९७२ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी .( आस्था .)- ८७६- २०१७. 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. झेड . खान , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्री . एस . जी . गोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांना दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा (दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ - रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७४ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी .( आस्था .)-८७५ - २०१७. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . गोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . जी . गोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” । 


श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्र . ८४९ -२०१७, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ नुसार दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे . त्या रजेला जोडून 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . झेड . खान , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . जी . गोरे , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एस. झेड . खान , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहील्या असत्या . ” 


प 


H 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७३ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी.( आस्था .)-८७४ -२०१७. 

श्री . ए. झेड . खान ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ११ 

ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर) , तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. झेड. खान , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 


आहे . 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७५ . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश, (वरिष्ठ स्तर), वरोरा, त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . जी . देशपांडे, हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
न्यायिक कामाचा ( Urgent Matter ) कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ), चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था.)-८७९ -२०१७. 

श्रीमती एस . एम बन्सोड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २५ 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९७७ . 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम बन्सोड , ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एस . एम बन्सोड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहील्या असत्या . ” 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था .)-८९६- २०१७. 

श्री . ए. जी . साबळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री. ए. जी . साबळे, दिवाणी न्यायाधीश, 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एम बन्सोड , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए . जी . साबळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७६ . 


दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी , सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . जी . साबळे , हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुल यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी .( आस्था .)- ८८० - २०१७ . 


दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७८ . 


श्री . एस. जी . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), वरोरा 
यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ पर्यंतची 
तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७- दसरा , दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१७ - रविवार व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७- गांधी जयंती 
निमित्याने सुट्टी असल्यामुळे) तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी.( आस्था .)- ८९७- २०१७. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ठ स्तर ), वरोरा हे पूर्वीप्रमाणेत्याच पदावर कायम राहतील . 


श्रीमती एस . एम बन्सोड , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ 
स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्र . ८७९ - २०१७, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये दिनांक 
२५ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत एकूण तीन 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा त्यांचेदिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१७ चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे. 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, ( वरिष्ठ स्तर ), 
वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . ” 


चंद्रपूर : 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ . 


( अवाच्य), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७ , २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९७९ . 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह - डी -३-विदर्भ प्रिमीयर , नागपूर - २८६३- निवडणुक - २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम ७३ अअअ ( ५अ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नागनाथ यगलेवाड , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( सर्वसाधारण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे, दि विदर्भ 
प्रिमीयर को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., नागपूर र. न . २८८ संस्थेचे खालील अनुसूति मूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
मतदार संघातून सन २०१७- १८ ते सन २०२२ - २०२३ या पाच वर्षाच्या (दिनांक ३०- ११ - २०१७ ते २९ - ११- २०२२ ) कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत 
झाल्याचे जाहिर करीत आहे. 


अ . क्र . 
( १ ) 


उमेदवाराचा पत्ता 


अनुसुची 
उमेदवाराचे नाव 

( ३ ) 


मतदार संघाचे नाव 

( २) 


( ४ ) 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


१ . अध्यक्ष मतदार संघ 

दुरुगकर रविंद्र देविदास चित्रा टॉकीजवळ, चिटणीस पार्क , नागपूर . 
उपाध्यक्ष मतदार संघ 

रिसालदार श्रीपाद गोविंदराव ५२० , गोविंद निवास , रिसालदार लेन , महाल , नागपूर . 
मानद सचिव मतदार संघ मानकर मनोहर रुपराव क्वा . नं . २७, नंदनवन कॉलनी , नागपूर. 
४ . मानद सचिव मतदार संघ सोनटके विवेक पुरुषोत्तम चिटनविसपुरा , सोनाजीवाडी जवळ , झेंडा चौक , महाल नागपूर . 
___ वास्तु निरिक्षक मतदार संघ कुळकर्णी राजेंद्र चंद्रकांत प्लॉट न . ३७, विद्याविहार कॉलनी , रानाप्रताप नगर , नागपूर . 
वास्तु निरिक्षक मतदार संघ गंधे रविंद्र श्रीकृष्ण 

यशश्री, १५ उत्तर अंबाझरी मार्ग, शंकरनगर चौकाजवळ , नागपूर . 
कायदे सल्लागार मतदार संघ बनसोड अशोक बळवंतराव लीला - शंकर , रुईकर रोड , महाल , नागपूर- ३२ . 
८ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ बाजीराव यशवंत नारायण रतन कॉलनी , सोनाजीची वाडी, महाल , नागपूर . 
९ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ आखरे नाना नारायणराव १७, माधव नगर , नागपूर - १० . 
१० . सर्वसाधारण गट मतदार संघ डोर्लीकर चंद्रशेखर शंकरराव गोळीबार चौक , टिमकी, नागपूर -१८ 
११ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ इन्दुरकर विश्वास बळवंत १९ , हिल रोड , गांधीनगर , नागपूर - १० 
१२ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ गावंडेकिसन गोविंदराव बंग्लो नं . ८ - बी , हजारी पहाड रोड, रचना सायंतारा , फेज २ , 

वायुसेना नगर , नागपूर . 
१३ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ मोहीते प्रशांत माधवसिंह प्लॉट नं . ५८८ , नविन नंदनवन ले - आऊट , नागपूर . 
१४ . सर्वसाधारण गट मतदार संघ चुटे कैलास लक्ष्मणराव २९ - २, सोमवारी क्वार्टर , नागपूर -९ 
१५. अनु . जाती / जमाती मतदार संघ तभाणे प्रभाकर दिना नवा नकाशा, लष्करीबाग , नागपूर- १७ 
१६. भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/विमाप्र नागुलवार विवेक लक्ष्मीनारायण रामन्ना , प्लॉट न . ९ लवकुश नगर , मानेवाडा रिंग रोड , 
मतदार संघ 

नागपूर . 
१७ . इतर मागासवर्ग मतदार संघ अंबुलकर संतोष कृष्णराव मस्कासाथ , लालगंज , तेलीपुरा , पेवढा , नागपूर . 
१८ . महिला राखीव मतदार संघ चिमणकर करुणाताई कृष्णराव सिरसपेठ , आनंद वाचनालयासमोर , सिरसपेठ ,नागपूर - ९ 
१९ . महिला राखीव मतदार संघ शीलेदार वृषाली नारायणराव प्लॉट न. ४ब , लक्ष्मीभवनच्या मागे , धरमपेठ , नागपूर-१० . 


IM 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानशी दिला असे . 


पुणे : 


नागनाथ यगलेवाड , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( सर्वसाधारण ), महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१७ . 


ना - एक - ३ ( १५३६). 


१० 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २१- २७, २०१७ / अग्रहायण ३०- पौष ६ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


मंगळवार , डिसेंबर १२, २०१७/ अग्रहायण २१ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : - क्र . अका-जिमंअ- महगा - कावि - ४७०- २०१७ दिनांक ६ जुलै २०१७ . 


क्रमांक अका -जिमंअ- महगा - कावि - ८७० - २०१७. 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी- १०७६- ६३९२३ -एम - ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ च्या अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१वा ) याचे कलम ४, पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत त्याचा वापर करुन आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व 
नवाल, जिल्हाधिकारी, वर्धा याद्वारे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ पासून वर्धा जिल्ह्याच्या सेलु तालुक्यातील नवरगाव ( पुनर्वसन ) या पुनर्वसित गावठाणाचे 
खालील अधिसूचनेमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व वर्धाजिल्ह्याच्या सेलु तालुक्यातील नवरगाव ( पुनर्वसन) या नावाने ओळखण्यात येणा- या 
गावात रूपांतर करीत आहे. 


तालुका 


मुळगाव 


अनुसूची 
नवरगाव ( पुनर्वसन ) नावाने मुळ गाव खडकी ( आमगांव ) 
गावात रुपांतर केलेले पुनर्वसित गावात राहणारे सर्वे क्र . 
गावठाणाचे सर्व्हे क्रमांक 
( ३ ) 

( ४ ) 


(१ ) 


(२) 


सेलु, जि . वर्धा खडकी ( आमगांव ) 


४६ 


पुर्वीप्रमाणे सर्वे क्र . ४६ 

वगळून सर्व 


वर्धा : 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७ , २०१७/ अग्रहायण ३० -पौष ६ , शके १९३९ 


११ 


३७ 


गुरुवार , डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र . टी . एल . सी . १०७६-६३९२३ - एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा) याचे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परतुंकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर जिल्हा जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे. त्या अधिसूचनेचा 
पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी 
याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे , अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी , उक्त मसुदा दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 

अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा 


क्रमांक राजस्व- ब - ३- क - कावि - ६३६ - २०१७ . 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . टी . एल. सी . १०७६- ६३९२३ - एम- ६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परतुंकाअन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा याद्वारे दिनांक / २०१७ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या 
पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव या गावाचे सोबतच्या अनुसूचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या पारशिवणी तालुक्यातील न्यू 
गोंडेगाव नावाने ओळखण्यात येणा- या नवीन गावात रूपांतरित करीत आहे . 


( अ ) 


पूर जिल्ह्याच्या पारशिवनी तालुक्यातील कांद्री या गावाची २ गावामध्ये विभागणी करून त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहो , आणि 


( ब ) असा निर्देश देत आहो की , 


१. यापूर्वी कांद्री गावाच्या क्षेत्रात असलेले, खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या पारशिवनी तालुक्यातील कांद्री नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २१-२७, २०१७ /अग्रहायण ३०-पौष ६ , शके १९३९ 


२. खालील अनुसूचिमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या 
पारशिवनी तालुक्याचे न्यू गोंडेगाव या नावाने ओळखण्यात येईल . 

___ अनुसूची 


क्षेत्र 


जमिनीचा तपशील ( भूमापन क्र . व क्षेत्र ) 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या तालुका व जिल्हा सर्वे नंबर 
गावाचे नाव 

( ३ ) 


( १) 


( २ ) 


हे . आर 
१२१ 


कांद्री 


पारशिवनी , 
नागपूर 


८५/ १ 
८५/ २ 


० 


० 


० 


० 


० 


९१ 


० 


० 


९२/ १ 
९२/ २ 


० 


० 


९२/ ३ 
९३/ १ 


० 


९३/ २ 


० 


० 


० 


९६ 


० 


११२/ ३ 


११२ / ४ 


० 


११३ 
११४ 


० 


११५ 


० 


११६ 


० 


११८ / १ 


० 


एकूण . . 


२२ 


१९ २४ 


| 


नागपूर : 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. 


